भूसंपादन आस्थापना - कोकण विभाग 
विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या अस्थायी 
पथकांना दि.०१.०९.२०२३ दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४३/अ-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-०३.१०.२०२३ 


वाचा-१) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.६/अ-३, दिनांक १७.१०.२०२२. 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 
३) शासन निर्णय क्र अपमु-२०२२/प्र.क्र.१२४/अ-२, दि.१०.०४.२०२३ 
४) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.भूसं/ टे-२/पदाचा आढावा/मुदतवाढ/-२३- 
२४/२३, दि.२४.०२.२०२३ रोजीचे पत्र. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३ 
व शासन शुद्धीपत्रक दि.०६.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि. ३१.०८.२०२३ व शासन निर्णय शुद्धीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ 


देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण, यांनी त्यांचे दि.२४.०२.२०२३ च्या पत्रानुसार त्यांच्या अधिनस्त 


दि.०१.०९.२०२३ दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
त्याच धर्तीवर भूसंपादन कार्यालयामध्ये कार्यरत पदांचा आकृतीबंध निश्चित झालेला नसल्यामुळे 
वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्‍त, कोकण, यांचे अधिनस्त 
विभागातील भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांच्या भूसंपादन आस्थापनेवरील विशेष भूसंपादन 
अधिकाऱ्यांच्या अस्थायी पथकांकडे असलेले प्रलंबित काम लक्षात घेऊन एकूण ६८ अस्थायी 
पदांना शासन निर्णय दि.१०.०४.२०२३ अन्वये दि.०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. आता सोबत जोडण्यात आलेल्या “प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद ६८ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२३ दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटी/हशा्तींवर 
शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे- 

१) कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाही वा व्यपगत झालेले 

नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४३/अ-२ 


२) अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये सदर पदांचा समावेश आहे. 
२. याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र.सी-१,२०२९ जमीन महसूल-(००) ००१, संचालन व 
प्रशासन (०१) भूमी संपादन आस्थापना (योजनेतर) (०१) (०१) आयुक्‍त, कोकण - दत्तमत 
(२०२९ ००४६) ०१, वेतन व (०२) भूमी संपादन आस्थापना (योजनांतर्गत) - (०२) (०१) 
आयुक्‍त, कोकण - दत्तमत (२०२९ ०१८२) ०१, वेतन या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून तो 
खर्च वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व प्रत्यक्ष खर्च वर्षाअखेरीस संबंधित संपादक विभागाकडे (महसूल व वन 
विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 
३.सदर शासन निर्ण वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३ व शासन शुद्धीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर पदांच्या आवश्‍्यकतेबाबत दि.२९.०२.२०२४ पूर्वी आढावा पूर्ण करण्याच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१००३१८३०३६६११९ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार ]देशानुसार व नावाने ने, 


igitally signed by MANIK VITTHAL DHAMALE 
MAN | K VITTHAL DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
6312a634dd1d6237d2d 1 7aa0f5fb47d9a2353765a9 
688e57f460b5271d9, p hy 


DHAMALE णी 
(माणिक ढमाले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत - प्रपत्र अ 


प्रति, 
१) प्रधान महालेखापाल-१(लेखापरीक्षा/अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई (५ प्रती) 
३) जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग 
४) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 
५) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग 
६) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७ संचालक, नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड (अलिबाग), रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग.ओरोस) 
९) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३ व ४/वित्तीय सुधारणा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४३/अ-२ 
१०) नियोजन विभाग 
११) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ जलसंपदा विभाग, मुंबई 
१२) ब-१, ई-१,अ-१, अ-३, अ-४ कार्यासने, महसूल व वन विभाग 
१३) निवड नस्ती (अ-२). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४३/अ-२ 


प्रपत्र अ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४३/अ-२, दि.०३.१०.२०२३ 
सोबतचा तक्‍ता 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव / पथकाचे नाव पदनाम पदांची | योजनेतर / 
संख्या | योजनांतर्गत 


१ २ 3 8 द 


जिल्हा रायगड 


१ उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी hae योजनेत्तर 

रायगड-अलिबाग (भूसंपादन) 

मंडळ अधिकारी 
एकूण ०२ 


२ उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी | योजनेत्तर 
काळ प्रकल्प (२), माणगाव (भूसंपादन) 
शिरस्तेदार 
मंडळ अधिकारी 
लेखनिक 
शिपाई 


एकूण ०५ 


३ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी a योजनांतर्गत 
मेट्रो सेंटर क्र.१, उरण (भूसंपादन) 
शिरस्तेदार/अव्व्ल ण 
कारकुन 
मंडळ अधिकारी 
लिपिक-टंकलेखक 
तलाठी 
शिपाई 

एकूण ०६ 


8 | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी | योजनांतर्गत 
मेट्रो सेंटर क्र.१, पनवेल (भूसंपादन) 
उपलेखापाल 
शिरस्तेदार 
मंडळ अधिकारी 
लिपिक-टंकलेखक 
शिपाई 


-90 | AV] AV] -O} -5 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४३/अ-२ 


रखवालदार ay 
एकूण ०९ 
4 उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी ia योजनांतर्गत 
मेट्रो सेंटर क्रमांक ३, पनवेल (भूसंपादन) 
शिरस्तेदार/अव्व्ल | 
कारकुन 
मंडळ अधिकारी at 
लिपिक-टंकलेखक डन 
तलाठी | a | 
शिपाई are} 
एकूण ०६ 
६ | उपविभागीय अधिकारी, पनवेल अव्वल कारकून | १ | योजनांतर्गत 
(एमआयडीसी पदे) लिपिक-टंकलेखक [es | 
एकूण ०२ 
७ | जिल्हाधिकारी अव्वल कारकून २ | योजनांतर्गत 
कार्यालय (भूसंपादन) लिपिक-टंकळेखक चिं 
एकूण ०३ 
रायगड जिल्हयाची एकूण पदे ३३ 
जिल्हा रत्नागिरी 
८ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), । विशेष भूसंपादन अधिकारी हिंड शा योजनांतर्गत 
रत्नागिरी मंडळ अधिकारी hae | 
शिपाई a 
एकूण ३ 
९ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), | विशेष भूसंपादन अधिकारी शिळ जं योजनांतर्गत 
कोकण रेल्वे १, रत्नागिरी अव्वलकारकून | १ | 
मंडळ अधिकारी २ 
लिपिक-टंकलेखक a 
तलाठी 1 १_| 
शिपाई शिन 
एकूण =o 
7 उपविभागीय अधिकारी, दापोली अव्वलळकारकून | १ | योजनांतर्गत 
(वि.भू.सं.अ., को. कृ.वि.दापोळी मंडळ अधिकारी |, | 
या कार्यालयाचा कर्मचारीवंद लिपिक-टंकलेखक | १ 
उ.वि.अ., दापोली यांच्याकडे वर्ग शिपाई ॥ | 
) एकूण ०४ | 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४३/अ-२ 


रत्नागिरी जिल्हयाची एकूण पदे १४ | 
जिल्हा सिंधुदुर्ग 
११ | उपजिल्हाधिकारी अव्वल कारकून | 9 | योजनांतर्गत 
(भूसंपादन),ल.पा. (संलग्न जिल्हा मंडळ अधिकारी | 9 | 
मुख्यालय सिंधुदुर्ग लिपिक-टंकलेखक | १ | 
शिपाई | त. «| 
एकूण ०४ 
१२ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी | योजनांतर्गत 
जिल्हा मुख्यालय, सिंधुदुर्ग (भूसंपादन) 
अव्वल कारकून | १, | 
मंडळ अधिकारी 3 
लिपिक-टंकलेखक |... 
शिपाई a 
एकूण ७ | 
१३ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी | योजनांतर्गत 
इमारत व दळणवळण, सिंधुदुर्ग (भूसंपादन) 
अव्वल कारकून a 
मंडळ अधिकारी =a 
लिपिक-टंकलेखक 1१ 
शिपाई | 9 | 
एकूण ०५ 
सिंधुदुर्ग जिल्हयाची एकूण पदे-१६ 
१४ । विभागीय आयुक्त कार्यालय, सहायक आयुक्‍त | योजनेत्तर 
कोकण विभाग, कोकण भवन (भूसंपादन) 
अव्वल कारकून २ 
लिपिक - टंकलेखक बिड 
शिपाई 1१ 
एकूण ०५ 
एकूण पदे ६८ 
एकूण पदे ६८ ट्‌ MANIK VITTHAL 


DHAMALE 


(माणिक ढमाले) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


